केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करीता 
Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 
Officer reat नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, 
दिनांक : ७ जुले, २०२१ 


वाचा :- १) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.9(92/ PFMS/ 
FCD/2020, दिनांक २३ मार्च, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशञा-४, 
दिनांक १ जुले, २०२१ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन 
दिनांक २३ मार्च,२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सुधारीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 
दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र 
पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या 
आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एका Single Nodal Agency 
(SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 91918 Bank Account उघउणे 
आव्यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव 
दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता 
Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार wae, 
दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी पुढीलप्रमाणे 571918 Nodal Agency (SNA) नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ. विभागाचे नाव Single Nodal Agency (SNA) 

क्र 

।१_ | पशुसंवर्धन विभाग आयुक्‍त (पशुसंवर्धन) 

२ | दुग्धव्यवसाय विभाग आयुक्त ( दुग्धव्यवसाय) 

३ | मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) 

४ | पशुसंवर्धन विभागामधीलळ ब्रीडींग व । मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र प्युधन 
अनुवंशिकता सुधारणा विकास मंडळ, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


२. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या समन्वयासाठी सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प ) यांची नोडल अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

३. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दिनांक १ जुले, २०२१ पासून सुधारीत 
कार्यपद्धतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्त Single Nodal Agency 
(SNA) यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) बाबत वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक ती कार्यवाही 
तातडीने करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७०७१२३०३६७२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sameer Anant 0000 aie larellive 


And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=57b66327fd0239267 3b4ab4d6a85fdd38e27f3be70 


Sawant 11111 त लत तकी 
(समीर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास , मुंबई 

३. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२( लेखापरिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१५/ कोषा प्रशञा-४) मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव /उप सचिव ( पशुसंवर्धन /दुग्धव्यवसाय/ मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. निवड नस्ती कार्यासन पदुम-१६ 


on 6 ™M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


